राज्यात माहे जानेवारी ते फेब्रुवारी,२०२१ 
या कालावधीत झालेल्या गारपीट व अवेळी 
पावसामुळे शोेतीपिकाच्या नुकसानीपोटी 
बाधित awe मदत वाटप 
करण्यासाठी निधी वितरीत करण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक- सीएलएस २०२१/प्र.क्र.६६/म-३ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- ११ ऑगस्ट, २०२१ 


वाचा: १) निर्णय, महसूल व वन विभाग क्र. सीएळएस -२०१५/प्र.क्र.४०/म-३,दिनांक १३.०५.२०१५ 

२) विभागीय आयुक्‍्त,अमरावती यांचे क्र.ठपआ/नेआ/पुनर्व/म.स./कावि-३५/२०२१, 
दि.०३.०३.२०२१ 

३) विभागीय आयुक्त, पुणे यांचे क्र.मह-३/नेआ/कावि/१२४/२०२१,दि.०१.०३.२०२१ 

४) विभागीय आयुकत, नाशिक यांचे क्र.मशा/कार्या/२/टंचाई/२०२१/ज३/जा.क्र.३६०२, 

दि.२६.०२.२०२१ 

५) विभागीय आयुक्त, औरंगाबाद यांचे क्र.२०२१/मशाका/ने.आ./कावि-, दि.२७.०२.२०२१ 

६) विभागीय आयुक्त, नागपूर यांचे क्र.मशा-७(५)/ने.आ.व्य./कावि-१३०/२०२१, 
दि.०३.०३.२०२१ 

७) विभागीय आयुक्‍त, कोकण यांचे क्र.मशा/कार्या-६/ने.आ./शेतपीक नुकसान/कावि-७६६४/ 
२०२१,दि.०८.०३.२०२१ 


प्रस्तावना:- 

राज्यात माहे जानेवारी ते फेब्रुवारी,२०२१ या कालावधीत गारपीट व अवेळी पावसामुळे शेतीपिकांचे 
नुकसान झाल्याचे निर्दशनास आले होते. त्यामुळे शेतीपिकांच्या नुकसानीसाठी आवश्‍यक असलेल्या 
मदतीचे प्रस्ताव शासनास पाठविण्याच्या सुचना देण्यात आलेल्या होत्या. सर्व विभागीय आयुक्‍त यांचेकडुन 
संदर्भाधीन क्रमांक २ ते ६ येथील पत्रान्वये हे प्रस्ताव प्राप्त झाळे आहेत. सदर नैसर्गिक आपत्तीमुळे 
शेतीपिकांचे नुकसान झाल्याने मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या दिनांक १२.०५.२०२१ रोजी झालेल्या बैठकीतील 
निर्णयानुसार बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांना मदत देण्यासाठी निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

माहे जानेवारी ते फेब्रुवारी,०२१ या कालावधीत गारपीट व अवेळी पावसामुळे शेतीपिकांचे व 
बहुवार्षिक पिकांचे नुकसान झाल्याने बाधित शेतकऱ्यांना मदत वाटप करण्यासाठी एकूण रू ४७८३.५२ लक्ष 
(रुपये सत्तेचाळीस कोटी त्र्याऐंशी लक्ष बावन्न हजार फक्त) इतका निधी विभागीय आयुक्तांमार्फत वितरीत 
करण्यास शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. नाशिक विभागासाठी सध्या फेब्रुवारी, २०२१ या महिन्यातील 
नुकसानीसाठी निधी वितरीत करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः सीएलएस २०२१/प्र.क्र.६६/म-३ 


२. शोतीपिके व बहुवार्षिक पिकाच्या नुकसानीसाठी मदतीचे वाटप करताना खालील दक्षता घेण्यात 
यावी: 

) प्रचलित नियमानुसार शोती / बहुवार्षिक फळपिकाच्या नुकसानीकरीता मदत ३३ टक्के 
अथवा त्याहून अधिक नुकसान झालेल्यांना अनुज्ञेय राहील. 

i) प्रचलित पध्दतीनुसार कृषी सहायक, तलाठी व ग्राम सेवक यांच्या संयुक्‍त स्वाक्षरीने पूर्ण 
करण्यात आलेल्या पंचनाम्यानुसार बाधित शेतकऱ्यांना मदतीचे वाटप जिल्हाधिकारी यांनी 
करावे. 

ii) बाधित शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात मदतीची रक्‍कम थेट जमा करण्यात यावी. 

iv) कोणत्याही बाधित शेतकऱ्यास रोखीने किंवा निविष्ठा स्वरुपात मदत देवू नये. 

४ मदतीची रक्कम खातेदारांच्या बँक खात्यावर थेट जमा करताना मदतीच्या रक्‍्कमेमधून 
कोणत्याही बँकेने कोणत्याही प्रकारची वसुली करु नये. याकरिता सहकार विभागाने योग्य 
ते आदेशा निर्गमित करावेत. 


३. उपरोक्तप्रमाणे बाधित SAHA मदतीचे वाटप करण्यासाठी या शासन निर्णयासोबत जोडलेल्या 
विवरणपत्र "अ" मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे एकूण रू ४७८३.५२ लक्ष (रुपये सत्तेचाळीस कोटी त्र्याऐंशी लक्ष बावन्न 
हजार फक्त) इतका निधी मागणी क्रमांक सी-६, प्रधान लेखाशीर्ष २२४५- नैसर्गिक आपत्तीच्या निवारणार्थ 
सहाय्य, ०२, पूर, चक्रीवादळे इत्यादी, १०१, अनुग्रह सहाय्य (९१) राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या 
मानकानुसार खर्च, (९१)(०५) नैसर्गिक आपत्तीमुळे पीक नुकसानीकरिता शेतकऱ्यांना मदत,३१ सहाय्यक 
अनुदाने ( २२४५ २४५२) या लेखाशीर्षाखाली वितरित करण्यास शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. 
कार्यासन म-११ यांनी सदर निधी बीम्स प्रणालीवर विभागीय आयुक्‍्तांमार्फत वितरीत करावा. 

४. वरील निधीखर्चकरताना संदर्भाधीन शासन निर्णयातील सुचनांचे व निकषांचे काटेकोरपणे पालन 
करण्यात यावे. तसेच ज्या प्रयोजनासाठी निधी मंजूर करण्यात आला आहे त्याच प्रयोजनासाठी सदर निधी 
खर्च करण्यात यावा. लाभार्थ्यांना मदतीचे वाटप करण्यासाठी रक्‍कम आहरित करून लाभार्थ्यांच्या बँक 
खात्यामध्ये हस्तातंरित करावी. सदर निधी अनावशयकरित्या आहरित करून आहरण व संवितरण 
अधिकाऱ्यांच्या बँक खात्यामध्ये काढून ठेवण्यात येवू नये. या आदेशान्वये मंजूर करण्यात आलेल्या 
अनुदानाच्या मर्यादेतच खर्च करण्यात यावा. लाभार्थ्याना मदत वाटपाची कार्यवाही पुर्ण झाल्यानंतर 
लाभार्थ्यांची यादी व मदतीचा तपशील जिल्हयांच्या संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यात यावा. 

५. सदर निधीतून करण्यात येत असलेल्या खर्चाचे लेखे निधी आहरित करण्यात येणाऱ्या 
कार्यालयाच्या स्तरावर ठेवण्यात यावे व करण्यात आलेल्या खर्चाचा कोषागार कार्यालये व महालेखापाल 
कार्यालयाशी त्रैमासिक ताळमेळ घेण्यात यावा. राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीमधून उपलब्ध करून दिलेला 
उपरोक्त निधी खर्ची पडल्यानंतर तातडीने निधीची उपयोगिता प्रमाणपत्रे संबंधितांकडून प्राप्त करून घेवून 
एकत्रितरित्या शासनास सादर करण्याची जबाबदारी विभागीय आयुक्‍त यांची राहील. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीएलएस २०२१/प्र.क्र.६६/म-३ 


६. सदर arma निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक : २६२/२०२१/व्यय-९, 
दिनांक १३.०७.२०२१ अन्वये मिळालेल्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 
७. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२१०८१११२५२२७३२१९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करून निर्गमित करण्यात येत आहेत. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Subhash Hanmant 
Umaranikar 


(सुभाष उमराणीकर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. अप्पर मुख्य सचिव (वित्त),मंत्रालय,मुंबई 
२. सचिव (कृषी), मंत्रालय,मुंबई, 
३. विभागीय आयुक्‍त, कोकण/पुणे/नाशिक/औरंगाबाद/अमरावती/नागपूर 
४. आयुक्त (कृषि), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
५. जिल्हाधिकारी,सर्व 
६. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर 
७. महालेखापाल (लेखा परीक्षण), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर 
८. संचालक, लेखा व कोषागारे, महाराष्ट्र राज्य,मुंबई. 
९. जिल्हा कोषागार अधिकारी, सर्व 
१०.सह सचिव व वित्तिय सल्लागार (कार्यासन म-११), मदत व पुनर्वसन विभाग, HATHA, Hay 
यांना बीम्स प्रणालीवर निधी वितरित करण्याच्या विनंतीसह अग्रेषित 
११.कार्यासन अधिकारी , कार्यासन( अर्थसंकल्प-६/व्यय-९) वित्त विभाग, मंत्रालय,मुंबई 
१२.कार्यासन अधिकारी, कार्यासन (१०-ओ/१३-अ), कृषी विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१३.निवडनस्ती म-३ कार्यासन. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीएलळएस २०२१/प्र.क्र.६६/म-३ 


शासन निर्णय, महसुल व वन विभाग, क्रमांक- सीएलएस २०२१/प्र.क्र.६६/म-३ , दिनांक: ११ ऑगस्ट, २०२१ चे विवरणपत्र -अ 


अ.क्र | विभाग जिल्हा बाधित री संख्या एकूण बाधित ६ एकूण आवश्‍यक रक्‍कम (रू लाखात) 
नागपूर ७४२ ३२२.८३ ३७.७० 
भंडारा 10 | | 0.00 | .00 Po 800 | ,00 
गोंदिया Foi f 0.00 | .00 Po 8.000 | ,00 
E ilk Se 
वर्धा ९० ३५.७५ ४.१० 
चंद्रपूर 8 १.५० ०.२० 
गडचिरोली ७० १७.२० २.३२ 
एकूण नागपूर विभाग ९०६ ३७७.२८ ४४.३२ 
अमरावती ७२१ ४५९.५८ ६२.०४ 
अकोला Foi f 0.00 | .00 10.00 | ,०0 
२ अमरावती | यवतमाळ Foi | 00 | 00 Fo 000 | 100 
बुलडाणा २८७८६ २२१७८.७५ २२७७.४३ 
वाशिम Fi | 00 | 00 Po 800 | 00 
एकूण अमरावती २९५०७ २२६३८.३३ २३३९.४७ 
औरंगाबाद ६०९७ २७७३.३८ ३४५.९४ 
जालना ६२८ ८८.०० ११.८८ 
परभणी 10 | | 0.00 | .00 10.09 | ,०0 
औरंगाबाद हिंगोली Foi f 0.00 | .00 10.00 | ,.०0 
३ औरंगाबाद च fe rT =o a = 
बीड ६९८ २१९.४० २३.६० 
लातूर 10 | | 0.00 | .00 10.09 | ,०0 
उस्मानाबाद १०४ ७८.६० १४.१५ 
एकूण औरंगाब् ७५२७ ३१५९.३८ ३९५.५७ 
नाशिक ३४६८ २०७६.८३ ३०२.९८ 
धुळे १६०७९ ९३८०.२० १०९९.५१ 
भा नाशिक | नंदुरबार ५३ २०.७५ २.८० 
जळगांव ४५८२९ २५४०.२१ ३४३.०५ 
अहमदनगर 10] |. 0.00 | .00 Po 8.000 | .00 
एकूण नाशिक विभाग २४१२९ १४०१७.९९ १७४८.३४ 
पुणे ९६२ प४४.६५ २४.७२ 
सातारा ५१८० ९५१.१४ ९१.६४ 
५ पुणे सांगली ७ २.७० ०.४८ 
सोलापूर Pf wo F800 | 
कोल्हापूर Foi F000 | .0O0 Fo 00 | .0O0 
एकूण पुणे विभाग ६१४९ १४९८.४९ १८६.९१ 
ठाणे Foi F000 | .0O0 Po 000 | ,00 
पालघर PF i | 00 | .00 Po 800 | ,00 
& कोकण | रायगड २०५ ६०.५० १०.९७ 
रत्नागीरी ७३५ २१५.१९ ३९.९३ 
सिंधुदूर्ग १९४ १००.६७ १८.०१ 
एकण कोकण विभाग ११३४ ३७६.३६ ६८.९१ 
एकूण राज्य ६९३५२ ४२०६७.८३ ४७८३.५२ 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


